जळगांव जिल्ह्यातील जळगांव व धरणगांव 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२ नोव्हेबर, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/ता. जळगांव, धरणगांव/६८४३/२०१८, 
दि. ३१/१०/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोत्नत/ता. जळगांव, धरणगांव/६२७२/२०१८, 
दि. ०३/१०/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
जळगांव जिल्ह्यातील जळगांव व धरणगांव तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी 
सदर रस्ते Salad करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
जळगांव यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून Sola करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक q एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
चिं राष्ट्रीय महामार्ग-६६ आसोदा देऊळवाडे इतर । (०/०० ते 93/00) १३.०० प्रमुख 
रस्ता. जिल्हा | १३.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मार्ग-४७ मार्ग-७८ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५७/नियोजन-२ 


घाडी नांद्रा लाडली धार रस्ता. ग्रामीण | ०/०० ते ५/०० 
२. मार्ग-३७ | ५.०० कि.मी. १२.०० | WAG 
ग्रामीण | 4/00 ते ८/०० ine cigs 
मार्ग-३३ | 3.00 कि.मी. 
ग्रामीण । ८/०० ते 42/00 
मार्ग-४३ | ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ११/००) ११.०० प्रमुख 
३. भादली गाढोदा चमगाव सोनवद रस्ता. ।मार्ग-३१ |।११.०० कि.मी. कि.मी जिल्हा 
मार्ग-८० 
अहिरे बु.पष्टाने धानोरा अनोरा गारखेडा इतर । (0/00 ते ३०/५००) ३०.५०० | WA 
४. | धरणगांव बोरगांव भालगांव जळू रस्ता. । जिल्हा | 30.400 कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग-४८ मार्ग-८१ 
धरणगांव बाभळे खर्दे नारणे नांदेड इतर (०/०० ते २३/५००) २३.५०० । प्रमुख 
षु. रस्ता. जिल्हा २३.५०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग-४९ मार्ग-८२ 
रोटवद साळवा Ue बु. भामर्डी इतर | (०/०० ते 94/00) १५.०० प्रमुख 
६. उखळवाडी अहिरे खु.सोनवद रस्ता. जिल्हा । १५.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग-८१ मार्ग-८३ 
भोकर गाढोदा दहिदुल़ा खामखेडा ग्रामीण (०/०० ते ६/५००) १७.५०० । प्रमुख 
७. निमखेडी रस्ता. मार्ग-३० । ६.५० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग-८४ 
ग्रामीण (६/०० ते ११/५००) 
मार्ग-८६ | 4.00 fer At. 
ग्रामीण (११/५० ते १७/५०) 
मार्ग-८७ | ६.५० कि.मी. 
रिधुर नांद्रा चांदसर कवठळ ते ग्रामीण (०/०० ते 8/00) १३.५०० | प्रमुख 
८. | प्रमुख जिल्हा मार्ग- ७९ aes रस्ता.  ।मार्ग-३८ ।४.००कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग-८५ 
ग्रामीण | (८/५००ते 
मार्ग-१०५ | १३/५०० 
५.०० कि.मी. 
इतर । (४/०० ते ८/५०० 
जिल्हा । 8.400 कि.मी. 
मार्ग- ४४ 
एकूण १३६.०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१५७/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील जळगांव जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३६.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२७४७.७०० +93§.00) 
म्हणजेच २८८३.७०० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८६.५०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१७०७.१०० - ८६.५००) म्हणजेच १६२०.६०० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४९.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६३३०.९५० - ४९.५००) म्हणजेच 
६२८१.४५ कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८११२२१२४७१०७५१८ असा आहे. हा AAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao 
Prashant Pat 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

. ou=Public Works Department, 

Vi n a ya k fa (@) postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1le3bf66db1d 

भं 526143e814db5f8c505422af66a5628314 

Pp atl | 537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 

Date: 2018.11.22 12:50:55 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,जळगांव. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, जळगांव (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 AI रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 

७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


